RNI No.MAHBIL/ 2009 / 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ७ , अंक १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
महापारेषण 

प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 
क्रमांक एमएसईटीसीएल / सी.ओ. / पी. अॅन्ड एस . / स्कीम- III / जीपीपी / पी.एन. / १७८४ 
विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६ / प्र.क्र .३१२ / ऊर्जा / ४, दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ 
( शासकीय राजपत्र , पान क्रमांक २८० ) नुसार , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
अति उच्च दाब पारेषण योजनांचे काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे . या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील विजेचे पारेषण , 
वितरण अगर म.रा.वि. पारेषण कं . मर्या. च्या समन्वय, संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल . जनतेच्या 
माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे . 

२ . खालील योजना त्या भागातील अस्तित्वात असलेल्या वीज ग्राहकांच्या वाढत्या वीजेची गरज पुरविण्यासाठी व नवीन ग्राहकांना वीज 
पुरवठा करण्यासाठी, तसेच विद्युत निष्कासन व्यवस्था /विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे. 

( १ ) अमरावती जिल्ह्यात , १३२/३३ के . व्ही . करजगाव उपकेंद्र उभारणे. ( i ) १३२ के . व्ही. चांदूरबाजार - आचलपूर वाहिनीच्या एका 
पथावर १३२ के.व्ही. करजगाव उपकेंद्रापर्यंत लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे-१८.१ कि.मी. ( ii ) २५ एम.व्ही.ए., १३२/३३ के . व्ही. रोहित्र बे 
सह उभारणे-२ नं . ( iii ) १३२ के.व्ही. वाहिनी बे-२ नं . ( iv ) ३३ के.व्ही. आऊटलेटस् उभारणे-६ नं . ( गरजेनुसार आऊटलेटस् उभारणे) 
( v ) १३२ के.व्ही. , १४१५ एम.व्ही.ए.आर. कपॅसिटर बँक उभारणे - १ नं. या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ४०८३.३८ लाख इतका आहे. 

( २ ) जालना जिल्ह्यातील १३२/३३ के.व्ही. तिर्थपुरी उपकेंद्र उभारणे. ( i ) २५ एम.व्ही.ए., १३२/३३ के.व्ही. रोहित्र बे सह उभारणे 
२ नं . ( ii ) १३२ के.व्ही. अंबड - घनसावंगी वाहिनीच्या प्रस्तावित दुसऱ्या पथावर १३२ के.व्ही. तिर्थपुरी उपकेंद्रापर्यंत लिलो पद्धतीने वाहिनी 
उभारणे - ८ कि.मी. ( iii ) १३२ के.व्ही. वाहिनी बे उभारणे -२ नं . ( iv ) ३३ के.व्ही. आऊटलेटस उभारणे ४ नं. ( गरजेनुसार 
आऊटलेटस् उभारणे) ( v ) १३२ के.व्ही . १४१५ एम.व्ही.ए.आर. कपॅसिटर बँक उभारणे - २ नं . या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ४१ ९७.९ ५ 
लाख इतका आहे. 

( ३ ) नाशिक जिल्ह्यात , ४०० के.व्ही. पिंपळगाव उपकेंद्र उभारणे. ( i ) ३४१६७ एम.व्ही.ए., ४००/२२० के.व्ही. रोहित्र बे सह 
उभारणे -२ नं . ( ii ) १४१६७ एम.व्ही.ए., ४००/२२० के.व्ही. अतिरिक्त रोहित्र बे सह उभारणे - १ नं . ( iii ) अस्तित्वात असलेल्या 
४०० के.व्ही. औरंगाबाद - बोईसर वाहिन्याच्या दोन्ही पथावर ४०० के.व्ही. पिंपळगाव GIS उपकेंद्रापर्यंत लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे 


- 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


१.१३६ कि.मी. ( iv ) अस्तित्वात असलेल्या २२० के.व्ही . एकलहरे -पिंपळगाव वाहिनीच्या दोन्ही पथावर २२० के.व्ही . बहुपथ मनोऱ्यावर 
२२० के.व्ही. बहुपथ वाहिनी प्रस्तावित ४०० के.व्ही. पिंपळगाव GIS उपकेंद्रापर्यंत लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे -६.८८१ कि.मी. 
( v ) अस्तित्वात असलेल्या १३२ के . व्ही . रानवड उपकेंद्राकडील १३२ के.व्ही . वाहिन्यांची पुनर्रचना करणे - २ कि . मी . ( vi ) १२५ 
एम.व्ही.ए.आर. ४०० के.व्ही . GIS बस रिअॅक्टर - १ नं . ( vii ) ८० एम.व्ही.ए.आर. ४०० के.व्ही . AIS वाहिनी रिअॅक्टर -२ नं . 
( viii ) GIS बे ( अ ) ४०० के.व्ही. वाहिनी GIS बे - ४ नं . ( ब ) ४०० के . व्ही. GIS बस कपलर -१ नं . ( क ) २२० के . व्ही. वाहिनी 
GIS बे - ४ नं . (ड) २२० के व्ही. GIS बस कपलर -१ नं . ( ix ) १३२ के . व्ही. रानवड उपकेंद्रामध्ये, १३२ AIS END बे उभारणे 
४ नं . या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ३५०३६.५७ लाख इतका आहे. 


३ . 


परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत आहे. 
याबाबतची अधिक माहिती अधीक्षक अभियंता ( प्रकल्प योजना) महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, ३ रा मजला, प्रकाशगंगा, प्लॉट 
नं . सी -१ ९, बांद्रा- कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते. 


मुंबई, 
दिनांक १ ९ मार्च २०२१ . 


रविंद्र चव्हाण , 
संचालक ( प्रकल्प ). 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


Serial No. M - 2086 


NOTICE 


Notice is hereby given that the Certificate ( s ) for 201 Equity Shares Dist . Nos . 22237280 To 22237480 
of ABBOT INDIA LTD . standing in the name ( s ) MR . RAJEEV PRAKASH MEHRA and MR . SANJEEV 
MEHRA has/ have been lost or mislaid and the undersigned has/ have applied to the Company to issue 
duplicate certificate ( s) for the said shares. Any person who has a claim in respect of the said shares 
should lodge such claim with the Company at its Registered Office , ABBOT INDIA LTD . , 3-4 CORPORATE 
PARK , SION - TROMBAY ROAD , MUMBAI 400 071 within one month from this date else the company will 
proceed to issue duplicate Certificate ( s ). 


MR . RAJEEV PRAKASH MEHRA , 


MR . SANJEEV MEHRA . 


Date : 24th March 2021 . 


Name ( s ) of Shareholder ( s ) . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 


Serial No. M - 2087 


THE TATA POWER COMPANY LIMITED 
Regd Office : Bombay House 24 Homi Mody street , Bombay 400 001 


NOTICE is here given that the certificates for the under mentioned securities of the company has / 
have been lost/mislaid and the holder [ s] of the said securities / applicant [ s] has /have applied to the company 
to issue duplicate share certificates. 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company 
at its Registered Office within 15 days from this date , else the company will proceed to issue duplicate 
share certificate [ s ] without further intimation . 


Name of the 
Shareholders 


Kind of securities 

& Face value 


No. of 
Securities 


Distinctive 
Number ( s ) 


Anand Mohan Thakur 


2160 


65613751-65615910 


Equity Shares 

Rs 1 / 


Raipur , 
Date : 23rd March 2021 . 


ANAND MOHAN THAKUR , 
Name of holder ( s ) / Applicants . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १-७ , २०२१ / चैत्र ११-१७ , शके १ ९ ४३ 

रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग 


वार्षिक प्रशासन अहवाल सन २०१ ९ -२०२० 


क्रमांक राजिप / साप्रवि /नियोजन / ६४१६ / ०७२१ ९ / २०२१ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम १४२ ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
नियम, १ ९ ६४ व नियम ९ अन्वये तयार केलेल्या रायगड जिल्हा परिषदेच्या सन २०१ ९ -२०२० च्या वार्षिक प्रशासन अहवालास दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०२० च्या सभेत ठराव क्रमांक ५०७ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 


रायगड , 
दिनांक २४ मार्च २०२१ . 


डॉ . किरण पाटील ( भा.प्र.से. ) , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग, 


. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


